वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
प्रशासकीय  नियंत्रणाखाळीलळ, आयुष 
संचालनालय व त्याच्या अधिपत्याखालील 
विभागप्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, 
कार्यालय प्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सुधारीत वित्तीय अधिकार 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :एडीआर-२०१६/प्र.क्र.७२ /१६/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, ९ वा मजला, HATHA, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०१८ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एडीआर- 
२०१६/प्र.क्र.७२/१६/आयु-२, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१७ 
२) शुध्दीपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एडीआर- 
२०१६/प्र.क्र.७२/१६/आयु-२, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र.१ येथील दि.३०.१०.२०१७ चा शासन निर्णय व अ.क्र.२ 
येथील दि.२३.०२.२०१८ च्या शुध्दीपत्रकान्वये राज्यातील ४ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाशी 
संलग्नीत रुग्णालयातील अधिष्ठातांना (प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख) व प्रशासकीय वैद्यकीय 
अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) यांना भाग-२ अन्वये वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आळे आहेत. 
याबाबत वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग-२ अ.क्र.४५, नियम क्र.१६९ मधील वित्तीय 
अधिकारान्वये अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये (प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख) यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय sade खाटांची क्षमता (अ) १००० च्या वरील खाटांच्या 
क्षमतेकरीता व (ब) ५००-१००० पर्यंतच्या खाटांच्या क्षमतेकरीता sen दोन टप्प्यात निश्चित 
करण्यात आली होती. सदर वित्तीय शक्‍ती ५०० पेक्षा कमी खाटा क्षमता असलेल्या प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख यांना लागू पडत नसल्याने सदर वित्तीय अधिकार सुधारीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

वित्तीय अधिकार प्रदान समितीच्या शिफारशीवरुन संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुख 
म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
आयुष संचालनालय, मुंबई तसेच संचालनालयांतर्गत प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख 
म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रामधील 
स्तंभ-७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे यापूर्वी या वित्तीय शहक्‍तीसाठी लागू असलेल्या अटी कायम ठेवून 
सुधारीत वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : एडीआर-२०१६/प्र.क्र.9२ /१६/आयु-२ 


२. या शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तीचा वापर हा विविध वित्तीय 
प्रकाशनांमध्ये अंतर्भूत असलेले नियम आणि विनियम यामधील अटींच्या व शर्तीच्या अधीन, तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यकारी आदेझांतर्गत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
करण्यात यावा. 
३. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन मंजूरी प्रदान करताना, ज्याप्रकरणी विशिष्ट मानके 
(स्टॅण्डड) अथवा विशिष्ट सूत्र विहित केलेले असेल, अशा प्रकरणी त्या विहित मानकांचे/सूत्रांचे 
अनुसरण करण्यात यावे. 
४. प्रदत्त शाक्तींचा वापर करुन दिल्या जाणाऱ्या मंजूरीबाबतचा प्रत्येक आदेशा संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करावेत व संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ते आदेश 
निर्गमित केले आहेत असा स्पष्ट उल्लेख प्रत्येक मंजूरी आदेशात करण्यात यावा. 
५. या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन मंजूरी आदेश निर्गमित करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
सदर मंजूरी आदेशाची प्रत इतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांप्रमाणे, संबंधित लेखा परीक्षक व लेखा 
अधिकाऱ्याला पाठवावी व अशा मंजूरी आदेशांमध्ये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
२ मधील संबंधित वित्तीय हाक्‍तींचा अनुक्रमांक / शासन निर्णयाचा क्रमांक ,दिनांक व त्यासोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय शक्‍तींचा अनुक्रमांक याचा न चुकता स्पष्ट उल्लेख करावा. 
६. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील वित्तीय शक्‍ती, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग-२ द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तींचा एक भाग म्हणून 
समजण्यात यावा. ज्यावेळी भाग-२ चे प्रकाहन छापळे जाईल, त्यावेळी त्यात या शाक्‍तींचा 
अंतर्भाव करण्यात येईल. 
७. या शासन निर्णयामुळे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना त्या त्या अधिकारांपुढे 
नमूद केलेल्या विहित अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन केळे जाईल याबाबत संबंधित विभाग 
प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालयप्रमुख व कार्यालयप्रमुख तसेच प्रशासनिक विभागाने दक्षता घ्यावी. 
८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४१५/१८/विनियम दि.२६.०९.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१११७१६२८०८५२१३ असा आहे. 
हा areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dnananjay Mahesh Nayak 
Date: 2018.11.17 16:39:44 +05'30' 


(TAA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा.मंत्री, (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक : एडीआर-२०१६/प्र.क्र.9२ /१६/आयु-२ 


) मा.राज्यमंत्री, (वे.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई व सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 


०८ 


संचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये तसेच शासकीय 
आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड 

प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी, शासकीय होमिओपॅथीक रुग्णालय, विळेपालें, मुंबई. 

९) सहाय्यक संचाळक आयुष, नवी मुंबई/पुणे/नागपूर. 

१०) वित्त विभाग, (विनियम/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

99) निवड नस्ती आयु-२ 


9 


= 


शासन निर्णय क्रमांक : एडीआर-२०१६/प्र.क्र.७२/१६/आयु-२ 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ अन्वये वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त 


आयुष संचालनालयास प्रदान करण्यात येणाऱ्या वित्तीय Bais प्रपत्र 


अ.क्र. | नियम वित्तीय शक्तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर वै.शि. व औ.द्र.विभाग विभागाने प्रस्तावित वित्त विभागाने प्रस्तावित शेरा 
क्र. करण्यास सक्षम अधिकारी दि.२३.०२.२०१८ च्या केलेली मर्यादा केलेली मर्यादा 
शासन शुध्दीपत्रका नुसार 
प्रचलीत मर्यादा 
q 2 3 6 षु ६ ४] ८ 
४५ १६९ शासकीय रुग्णालयात | १ प्रशासकोय विभाग, | (१) पूर्ण अधिकार (१) पूर्ण अधिकार (१) पूर्ण अधिकार 

होणाऱ्या औषधी/ (सचिव, वैद्यकीय शिक्षण 

सजिकल बाबींचा पुरवठा व औषधी द्रव्ये विभाग) 

तसेच विविध | २) विभाग प्रमुख (2), (३) व (४ यांचेकरीता । (२), (३) व (४ यांचेकरीता । (2), (३) व (४ यांचेकरीता 

प्रयोगशाळांना लागणारी (संचालक, आयुष संचालक, आयुष संचालक, आयुष संचालक, आयुष 

रसायने, रुग्णांच्या संचालनालय, मुंबई) संचालनालय, प्रतिमाह संचालनालय, प्रतिमाह संचालनालय, प्रतिमाह 

आहारासाठी लागणारे रु.२०.०० लक्ष पर्यंत रु.२०.०० लक्ष पर्यंत रु.२०.०० लक्ष पर्यंत 

खाद्यपदार्थ शझासनाने | 3) प्रादेशिक कार्यालय अ) अधिष्ठाता, शासकीय । अ) अधिष्ठाता, शासकीय । अ) अधिष्ठाता, शासकीय प्रधान सचिव (ले.व को.) 

ठरवून दिलेल्या दराने | प्रमुख (अधिष्ठाता, आयुर्वेद महाविद्यालये आयुर्वेद महाविद्यालये आयुर्वेद महाविद्यालये व | यांनी दिलेल्या 

खरेदी करणे. शासकीय आयुर्वेद प्रतिमाह रु.२०.०० लक्ष व संलग्नित रुग्णालये संलग्नित रुग्णालये निर्देशानुसार विभागाने 
महाविद्यालये व पर्यंत (१००० वरील प्रतिमाह रु.५.०० लक्ष प्रतिमाह रु.५.०० लक्ष स्तंभ-५ मधील प्रादेशिक 
संलग्नित रुग्णालये व खाटांच्या क्ष्मतेकरीता) पर्यंत (१५१-५०० पर्यंत (१५०-५०० पर्यंतच्या । कार्यालय प्रमुख यांना 
Wael व सहाय्यक =| ब) अधिष्ठाता शासकीय पर्यंतच्या खाटांच्या खाटांच्या क्ष्मतेकरीता) प्रदान करण्यात आलेल्या 
संचालक, आयुर्वेद, नवी | आयुर्वेद महाविद्यालये क्ष्मतेकरीता) वित्तीय मर्यादा व 
मुंबई/पुणे/नागपूर) प्रतिमहा रु.१०.०० लक्ष खाटांच्या संख्येत व 

पर्यंत (५००-१०००) कार्यालय प्रमुख यांच्या 
खाटांची क्षमता. साठी केवळ खाटांच्या 
४) कार्यालय प्रमुख, क) कार्यालय प्रमुख यांना । बो कार्यालय प्रमुख यांना | बो) कार्यालय प्रमुख यांना संख्येत बदल करुन 

(प्रशासकीय वैद्यकीय प्रतिमहा रु.२.०० लक्ष प्रतिमहा रु.२.०० लक्ष प्रतिमहा रु.२.०० लक्ष स्तंभ-६ प्रमाणे सुधारीत 
अधिकारी) पर्यंत (खाटांची क्षमता पर्यंत (खाटांची क्षमता पर्यंत (खाटांची क्षमता १५० | प्रस्ताव फेरसादर केलेला 


५०० पर्यंत) 


१५० पर्यंत) 


पर्यंत) 


आहे. यामध्ये प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख 


शासन निर्णय क्रमांक : एडीआर-२०१६/प्र.क्र.७२/१६/आयु-२ 
अ.क्र. | नियम । वित्तीय sere वर्णन अधिकाराचा वापर fe. व ओ.द्र.विभाग विभागाने प्रस्तावित वित्त विभागाने प्रस्तावित ठरा 
क्र. करण्यास सक्षम अधिकारी दि.२३.०२.२०१८ च्या केलेली मर्यादा केलेली मर्यादा 
शासन शुध्दीपत्रका नुसार 
प्रचलीत मर्यादा 


१ २ 3 8 4 & 9 G 


(अधिष्ठाता, शासकीय 
आयुर्वेद महाविद्यालये व 
संलग्नित रुग्णालये) 
यांच्यासाठीचे पूर्वीचे 
स्तंभ-५ मधे असलेले 
अ”व “ब” हे दोन टप्पे 
वगळून स्तंभ-६ प्रमाणे 
एकच टप्पा “अ” 
प्रस्तावित केला आहे. 
विभागाची गरज पाहता 
विभागाने प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे वित्त 
विभागाकडून स्तंभ-७ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
प्रस्तावित करण्यात येत 
आहे. 


Digitally signed by Dhananjay Mahesh Nayak 
Date: 2018.11.17 16:40:12 +05'30' 


(ध.म.नायक) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


